शासन शुध्दीपत्रक - राज्यातील अल्पसंख्यांक बहूल नागरी 
क्षेत्रात मुलभूत पायाभुत सुविधा योजने अंतर्गत सन 
२०१९-२० मधील कामात बदल करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : नाक्षेवि -२०१८ /प्र.क्र.११५/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक ,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ सप्टेबर २०१९. 


वाचा-: शासन निर्णय ,अल्पसंख्यांक विकास विभाग ,क्र.क्षेविका -२०१९प्र.क्र.९५/का.९ मंत्रालय 
मुंबई.-४०००३२.दि. ९ऑगष्ट २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मध्ये अ.क्र.९ येथील गोंदीया जिल्हयातील कामांना 
खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली आहे. 


अ.क्र जिल्हा नगरपरिषद विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
/नप//नपा 
१५ गोंदीया देवरी जन्नतखाना रु २० लक्ष 
आमगाव जन्नतखाना रु.५लक्ष 


त्या ऐवजी उपरोक्‍त आदेशात विकास कामामध्ये खालीलप्रमाणे कामातील बदल करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा नगरपरिषद विकास कामाचे मंजूर निधी 
/नप//नपा नाव 
१५ गोंदीया देवरी जन्नतखाना रु.१५ लक्ष 
कुंभारटेली येथे कब्रस्तानला वॉल कंपाउंड बांधणे | रु.१०लक्ष 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०१९१८१४५३०१७२१४ असा आहे .हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Dadasaheb Andhare 


Prashant Ongena poo 
Dadasaheb Andhare य ni 
(प्र.दा.अंधारे) 
कक्ष अधिकारी ,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
2. मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 


3. मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि -२०१८ /प्र.क्र.११५/का.९ 


४. अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
प. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखपाल १/२ (लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर 


अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
g. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,संबंधित जिल्हापरिषद 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ,संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास)यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवड नस्ती (का.९) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


